RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २२ ( २ ) ] 


बुधवार , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र 

जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ 


- 


जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडुन 

परिशिष्ट ७ ब 
मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०३ / का -०६ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर 
अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली मी डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी पालघर निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसुचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे विक्रमगड नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी राखीव सर्वसाधारण जागांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . न.प्रशासन / क -१ / टे -१ / न.पं.निवडणूक / कावि -५१० / २१ दि . १२ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) 
च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धती प्रमाणे विक्रमगड नगरपंचायत क्षेत्रातील राहिवाश्यांच्या माहितीसाठी दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या ०१ हरकतीचा सर्वंकष विचार करून सदर प्रभाग रचनेस मा . प्रादेशिक संचालक , नगर 
पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . कार्या -२ / नपा -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१ 
२२/२५१ , दि . २२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास व त्यासोबतच्या नकाशास अंतिम मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , 
डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी पालघर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , कलम ( १ ) अन्वेय प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्रमांक न.प्रशासन / क -१ / टे -१ / न.प.निवडणूक / कावि -५२६ / २१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा क्र . ४० ) च्या कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , तथा विभागीय आयुक्त , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई यांनी प्रसिध्द केलेल्या क्र.नपा -२ / प्र.क्र .२२० / २०२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ चे शासन राजपत्रान्वये विक्रमगड 
नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसुचित जाती , अनुसुचीत जमाती आणि नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 

१ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


१७ 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४३-१ 


( १ ) 


२ 


शके १ ९ ४३ 


०० 


११ 


०० 


० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 
अ ) अनुसूचित जाती 
ब ) अनुसूचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
३ ) स्त्रियांसाठी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 
क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


०० 


०६ 


०० 


०३ 


> 


५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
६ ) त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .०३ / का -०६ , 

दिनांक - ९ नोव्हेंबर २०२१ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम १० पोट - कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी जिल्हाधिकारी , पालघर याद्वारे 
उक्त नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसुचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसुचीत जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


> 


. 


७ ) या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -१७३ 


सन २०११ च्या जनगणने नुसार एकूण लोकसंख्या -८३४० 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या -५३६३ 
प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 
क्रमांक नाव लोकसंख्या , 

असल्यास अनुसूचीत जातीची 


प्रभाग 


प्रभागाची एकूण 


प्रभागाच्या सीमा 


आरक्षणाची कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती / नागरिकांच्या 
सवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


लोकसंख्या , 


अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


संगमनगर 


- 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४८७ 


( ५ ) 
उत्तर - देहर्जे नदी 
पूर्व - श्री . देविदास ल . 
बोरसे यांचे घर 
दक्षिण - श्री . मारुती सुरकर 
यांचे घर 
पश्चिम- जीवदानी मंदिर 


१ 


१ 


अनुसुचित जातीची 


लोकसंख्या- ०० 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ४७६ 
प्रभागाची एकूण 


२ 


२ 


नितीननगर , पडवळेपाडा , 

उत्तर देहर्जे नदी 
शिंपीपाडा किसन खुताडे । पूर्व - सुकसाळे , 


अनुसूचित जमाती 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या , 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाच्या सीमा 


नाव 
असल्यास 


अनुसूचीत जातीची 


आरक्षणाची कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती / नागरिकांच्या 
सवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


लोकसंख्या , 


अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


लोकसंख्या- ४६ ९ 


( ४ ) 
यांचे घरापासून जानू भोये 
यांचे घरापर्यंत 


( ५ ) 
यशवंतनगर गावची हद्द 
दक्षिण - विक्रमगड - डहाणू 
रस्ता 
पश्चिम - नागझरी फाटा 


अनुसुचित जातीची 


लोकसंख्या- १५ 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- १८१ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४५५ 


उत्तर 

पडवळेपाडा रस्ता 
पूर्व - श्री . संजय लाखन 


रोहिदासनगर , बालाजी 
कॉम्प्लेक्स भूषण भांगरे 
यांचे घरापासून ते लक्ष्मी 
भोये यांचे घरापर्यंत 


यांचे घर 


अनुसुचित जातीची 


३ 


३ 


लोकसंख्या- ७२ 


दक्षिण - शिवाजी चौक 
पश्चिम - धोबी घाट 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- १५ ९ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५२२ 


अनुसुचित जातीची 


संजय लाखन यांचे उत्तर - सुकसाळे हद्द 
घरापासून सुभाष गवळी पूर्व - यशवंतनगर 
यांचे घरापर्यंत व नवापाडा , | अंगणवाडी क्र .२ 
डेपोपाडा विक्रमगड जव्हार | दक्षिण - झेनिथ स्टील कंपनी 
रस्त्याच्या उत्तरे कडील 

पश्चिम - श्री . लक्ष्मी 
सर्व घरे 

लक्ष्मण यांचे घर 


४ 


४ 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या- ०७ 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ३५५ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५१६ 


- 


यशवंतनगर महेश मोरघा 
यांचे घरापासून दशरथ 
दांगटे यांच्या घरापर्यंत 


- 


अनुसुचित जातीची 


उत्तर - यशवंतनगर 
अंगणवाडी क्र .२ 
पूर्व - टोपलेपाडा 
दक्षिण - खांड गाव हद्द 
पश्चिम - श्री . दिघे यांचे 
घराकडे जाणारा रस्ता 


५ 


५ 


लोकसंख्या- ०० 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ५१६ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४ ९९ 


अनुसुचित जातीची 


टोपलेपाडा , विक्रमगड 
जव्हार रस्त्याचे 
दक्षिणेकडील सर्व घरे व 
भास्कर खाले यांचे 
घरापासून मंदा बात्रा यांचे 
घरापर्यंत 


उत्तर - दि . नेस्ट हाऊसिंग 
सोसायटी 
पूर्व - जांभा कोकेरपाडा 
रस्ता 
दक्षिण - खांड गाव हद्द 
पश्चिम - लघु पाटबंधारे 
कॉलनी 


६ 


६ 


लोकसंख्या- ०८ 


अनुसूचित जमाती 


- 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ४७८ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४४ ९ 


- 


७ 


यशवंतनगर 

उत्तर - शासकीय मुलांचे 
( डंबाळीपाडा ) , रमेश दांगटे | वसतीगृह 

पूर्व - यशवंतनगर 
लक्ष्मण तुंबडा यांचे स्मशानभूमी 

दक्षिण - खांड गाव हद्द 


यांचे जुने घरापासून 


सर्वसाधारण - स्त्री 


अनुसुचित जातीची 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या , 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाच्या सीमा 


नाव 
असल्यास 


अनुसूचीत जातीची 


आरक्षणाची कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती / नागरिकांच्या 
सवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


लोकसंख्या , 


अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 
लोकसंख्या- ०० 


घरापर्यंत 


पश्चिम - झेनिथ स्टील 
कंपनी 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ३८२ 


- 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४५३ 


- 


अनुसुचित जातीची 


टी.डी.सी. बँकेच्या उत्तर - विक्रमगड - जव्हार 
बिल्डींग पासून 

रस्ता 
दिवेकरवाडी पर्यंत , पूर्व - मुलांचे वस्तीगृह 
बांडेपाडा , सुयोग सोसायटी | दक्षिण - गभालेपाडा 
अजित भोये यांच्या पश्चिम -काशिभाई पटेल 
घरापर्यंत 


- 


८ 


८ 


लोकसंख्या- ०३ 


सर्वसाधारण – स्त्री 


यांचे घर 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- २२२ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -४५४ 


अनंता राऊत यांचे उत्तर - शिवाजी चौक 
घरापासून एस.टी.स्टॅन्ड पूर्व - श्री . घाशीराम लोहार 
पर्यंतची सर्व घरे व डॉ.जेठे | यांचे घर 
यांचे पाठीमागील सर्व दक्षिण - गभालेपाडा 
बिल्डींग 

पश्चिम- महाराष्ट्र बँक 


अनुसुचित जातीची 


९ 


९ 


लोकसंख्या- ०३ 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- १३४ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५२३ 


कस्तुरबा गांधी 


विद्यालयापासून रमेश 
आळशी यांचे घरापर्यंत 


उत्तर - बालाजी कॉम्प्लेक्स 
पूर्व - हनुमान मंदिर 
दक्षिण - जुनी ग्रामपंचायत 
पश्चिम - फॉरेस्ट ऑफिस 


अनुसुचित जातीची 


- 


डहाणू रस्त्याचे 


लोकसंख्या- ०८ 


१० 


१० 


अनुसूचित जमाती 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- २०६ 


दक्षिणेकडील सर्व घरे , 
पोलीस लाईन , मराठी 
शाळा , कुंभारआळी , 
मांगेल आळी ते शशिकांत 
मेहेर यांच्या घरापर्यंत . 
डॉ.सुधाकर पाटील यांचे 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४५३ 


घरापासून ते स्वामी 


उत्तर आयटीआय 
विक्रमगड 
पूर्व - जि.प.शाळा 
दक्षिण - सुमती बिल्डींग 
पश्चिम - वारलीपाडा 


अनुसुचित जातीची 


लोकसंख्या- ०४ 


११ 


११ 


अनुसुचित जमातीची 


कॉम्प्लेक्स ते राजू 
भानुशाली यांचे घरापर्यंत 
तहसिल कार्यालयाच्या 
मागील रस्ता व पुढील 
रस्ता यांचेमधील भाग , 
स्वामी कॉम्प्लेक्स ते 
पशुवैद्यकीय दवाखाना 
पर्यंतची वारलीपाडा 
रस्त्याच्या उत्तरेकडील घरे . 


लोकसंख्या -८ ९ 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


५ 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या , 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाच्या सीमा 


नाव 
असल्यास 


अनुसूचीत जातीची 


आरक्षणाची कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती / नागरिकांच्या 
सवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


लोकसंख्या , 


अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५३४ 


- 


अनुसुचित जातीची 


१२ 


१२ 


लोकसंख्या- १३ 


अनुसूचित जमाती 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ४७० 


( ४ ) 
मंगेश औसरकर यांचे उत्तर - मुलांचे वनवासी 
राईस मिल पासून तहसिल आश्रम 
कार्यालयाच्या मागील पूर्व - जरीमरीनगर 
रोडचे पश्चिमेकडील भाग , | दक्षिण - भरत कृषि सेवा 
वारलीपाडा , 

केंद्र 
कातकरीपाडा , डहाणू 

पश्चिम - पशुवैद्यकीय 
रस्त्याच्या पश्चिमेकडील 

दवाखाना 
सर्व विखुरलेली घरे 
नामदेव जाधव यांचे उत्तर - देहर्जे नदी 
घरापासून पांडू चाकर व पूर्व - वारलीपाडा 
जरीमरीनगर चे 

दक्षिण - ज्ञानसाधना शाळा 
पश्चिमेकडील भाग , 

पश्चिम - देहर्जे नदी 
पलाटपाडा , आत्माराम 
पाटील यांची चाळ , त्रिमूर्ती 
फार्म . 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४८५ 


- 


अनुसुचित जातीची 


१३ 


१३ 


लोकसंख्या -१४ 


सर्वसाधारण - स्त्री 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- २५८ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ४५ ९ 


अनुसुचित जातीची 


लोकसंख्या- ०० 


१४ 


१४ 


अनुसुचित जमातीची 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


- 


लोकसंख्या- १६५ 


सांबर सर यांचे 

उत्तर - महाराष्ट्र बँक 
घरापासूनरोडचे खालील पूर्व - गभालेपाडा 
ज्ञानसाधना शाळा व दक्षिण - पाटीलपाडा चौक 
गावदेवी मंदिरापासून भरत | पश्चिम - भारती विद्यापीठ 
कृषी सेवा केंद्रापर्यंत , 
सुमती बिल्डींग , अनंता 
औसरकर यांचे घरापासून 
डॉ.जेठे यांच्या घरापर्यंत व 
पाटीलपाड्यातील जव्हार 
विक्रमगड रस्त्याच्या 
पश्चिमेकडील घरे जुना 
कोंडवाड्यापर्यंत . 
सदाशिव पाटील यांचे उत्तर - सोना विंग बिल्डींग 
घरापासून ते सुनिल गुरोडा | पूर्व - खांड रस्ता 
यांचे घरापर्यंत स्वामी दक्षिण - उंबरपाडा 
समर्थ मठ व गभालेपाडा . 

पश्चिम - हॉटेल सुखसागर 


- 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५२० 


- 


अनुसुचित जातीची 


- 


१५ 


१५ 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या- २३ 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या- ३१८ 
प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५३६ 


उत्तर - श्री . औसरकर यांचे 


- 


१६ 


१६ 


उंबरपाडा , भावरपाडा , 
चिखलपाडा , सुनिता 
घोडविंदे यांचे घरापासून 
चंद्रकांत पाटील यांचे 
घरापर्यंत पेट्रोल पंपापर्यंत 


सर्वसाधारण 


अनुसुचित जातीची 
लोकसंख्या- ०३ 


घर 
पूर्व गभालेपाडा 
दक्षिण - वाकडूपाडा 
पश्चिम - माण आश्रमशाळा 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४३-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या , 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाच्या सीमा 


नाव 
असल्यास 


अनुसूचीत जातीची 


आरक्षणाची कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती / नागरिकांच्या 
सवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


लोकसंख्या , 


अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


अनुसुचित जमातीची 


सर्व विखुरलेली घरे , 


लोकसंख्या- ४५० 


राथडपाडा . 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या- ५२६ 


वाकडूपाडा , गोरखनपाडा , 
शांताराम भावर यांचे 
घरापासून सर्विससेंटर 
पर्यंत 


उत्तर - उंबरपाडा 
पूर्व - खांड गावची हद्द 
दक्षिण - ओंदेचा नाला 
पश्चिम - माण गावची हद्द 


अनुसुचित जातीची 


१७ 


१७ 


- 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


लोकसंख्या- ०० 


अनुसुचित जमातीची 


लोकसंख्या -५०४ 


पालघर , 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


डॉ . माणिक गुरसळ , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


THE COLLECTOR , PALGHAR DISTRICT 


SCHEDULE – 7A 


In exercise of the powers conferred on me by order # 31341 / 79-2002 / 4.596.03 / -1-0 € Dated - 09 / 11 / 2021 of 
the State Election Commission , Maharashtra , I , Dr Manik Gursal , Collector Palghar proposes to make the 
following draft order under sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayat & Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XI of 1965 ) ( hereinafter reffered to as the said act ) to 
fix for the Vikramgad Nagarpanchayat , the number and the extent of the wards into which the said 
Nagarpanchayat area shall be divided and to specify the ward reserved for scheduled cast , Schedule Tribes , 
Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Cast , Schedule Tribes 
and the Backward Class of Citizen and Woman for General ) as the case may be , as shown in the schedule to 
the draft order , bearing No. NP./K-1/T-1/NP Elections / WS . - 510 / 21 , dated 12/11/2021 was published dated 
12/11/2021 as required by the provision to sub section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats And Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Vikramgad 
Nagarpanchayat . After carefully considering 01 objections received in respect of the said , The Regional 
Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi Mumbai , vide his 
letter No. कार्या -२ / नपा -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१-२२ / २५१ , Dated - 22 / 11 / 2021 has approved the Draft Ward 
Formation with Map . Hence , I , Dr Manik Gursal , Collector Palghar District in exercise of the powers 
conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 


Order 


No. M.C.Administration / D - 1 / T - 1 / N.P.Election / Sr . 526 / 21. - WHEREAS , the Hon . Regional Director 
of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai by Government 
Gazette No. NP - 2 / CR - 220 / 2021 Dated - 11 / 11 / 2021 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 [ Mah . XI of 1965 ] has 
fixed for the Vikramgad Nagarpanchayat the number of councilors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward class of Citizens and Women ( including 
the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
class of citizens ) as shown below : 


1. The number of Councilors to be elected 


17 


00 


2. The number of seats to be reserved 

a ) for the Scheduled Castes 
b ) for the Scheduled Tribes 
c ) for the Backward Class of Citizens 


11 
00 


3. The total number of seats to be reserved 

for Women ( including the number of 
seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Cast , Scheduled Tribes 
and Backward Class of citizens ) 


09 


4. Out of seats at serial number 3 , the number of 

seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४३-२अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


Backward Class of citizens from amongst the 
Seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of citizens 
as shown in item at serial number 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) 
respectively , are as under : 
a ) for the Scheduled Castes 
b ) for the Scheduled Tribes 
c ) for the Backward class of citizens 


00 


06 


00 


5. Number of seats reserved for women as General 

Category ( number of seats at serial number 
3 minus number of seats at serial number 4 ) 


03 


6. Now , Therefore , in exercise of the powers Conferred on me by order No. 347 / 719-7078 / 4.30.03 / 661 

OG Dated - 09 / 11 / 2021 of the State Election commission Maharashtra read with sub – section ( 1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Township Act , 
1965 ( Mah . XI 1965 ) I , Dr Manik Gursal , Collector Palghar hereby fix the number and extent of the 
wards in to which the said Nagarpanchayat area shall be divided and specify the ward in which seats 
shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled tribe and Backward Class of Citizens and Women 
( Including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribe and the Backward Class of 
citizens and Woman as General ) , as the case may be , as shown in the Schedule to this order . 


7. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following 

the date of this Order . 


Schedule 


Scheduled Caste Population - 173 


Ward boundaries 


Total Population as per 2011 census - 8340 

Scheduled Tribes Population - 5363 
Ward Name Total Population of Extent of the ward 
No. of the the Ward , 
ward , Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


if any 


If the seat is 
reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 

women 
( Including S.C. 

woman S.T. 
woman or B.C.C. 

woman ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 

( 4 ) 
Total population of Sangamnagar 
the Ward- 487 
SC population - 00 
ST population 
476 


( 5 ) 
North -Deharje River 
East- Shri Devidas L. 
Borse's House 
South -Shri Maruti 
Surkar's House 
West - Jivdani 
Temple 


1 


1 


Scheduled Tribes 

- Woman 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


९ 


Ward 


Extent of the ward 


Ward boundaries 


No. 


Name 
of the 
ward , 


If the seat is 
reserved for 
whom i.e. 


Total Population of 

the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


if any 


whether for 
S.C./S.T . or for 


women 
( Including S.C. 
woman S.T. 


woman or B.C.C. 

woman ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


2 


2 


Scheduled Tribes 


- 


Scheduled Tribes 


- 


3 


3 


- Woman 


- 


( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
Total population of Nitinnagar , 

North -Deharje River 
the Ward- 469 Padavalepada , 

East - Boundary of 
SC population - 15 Shimpipada , from 

Suksale , 
ST population- home of Kisan 

Yashwantnagar 
181 

Khutade to Jany South -Vikramgad 
Bhoye's home . 

Dahanu Road 

West - Nagzari Phata 
Total population of Rohidasnagar , Balaji North -Padavalepada 
the Ward - 455 complex , From 

Road 
SC population- 72 Bhushan Bhangare's 

East - Shri Sanjay 
ST population- home to Lakshmi Lakhan's House 
159 Bhoye's home 

South -ShivajiChauk 

West - Dhobi Ghat 
Total population of From Sanjay 

North - Boundary of 
the Ward- 522 Lakhan's Home to Suksale 
SC population - 07 Subhash Gavali's East — Yashwantnagar 
ST population- home & Navapada , Anganwadi No. 2 
355 Depopada 

South -Zenith Steel 
Vikramgad , All 

company 
homes towards North West - shri Lakshmi 
of Jawhar Road . 

Lakshman s House 
Total population of Yashwantnagar , from North -Yashwantnagar 
the Ward- 516 Mahesh Morgha's Anganwadi No. 2 
SC population - 00 home to Dashrath East - Toplepada 
ST population- Dangate's Home . 

South -Boundary of 
516 

Khandgaon 
West - Road towards 

shri Dighe's House . 
Total population of Toplepada , All homes North 

North - The Nest 
the Ward- 499 towards south of Housing Society 
SC population - 08 Vikramgad - Jawhar East – Jambha 
ST population- Road and from Kokerpada Road 
478 

Bhaskar Khale's South - Boundary Of 


4 . 


4 


General 


- 


- 


5 


5 


Scheduled Tribes 

- Woman 


- 


6 


6 


Scheduled Tribes 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


Ward 


Extent of the ward 


Ward boundaries 


No. 


Name 
of the 
ward , 


If the seat is 
reserved for 
whom i.e. 


Total Population of 

the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


if any 


whether for 
S.C./S.T . or for 


women 
( Including S.C. 
woman S.T. 


woman or B.C.C. 

woman ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
Home to Manda 
Batra's Home 


( 5 ) 
KhandGaon 
West - Laghupat 
bandhare Colony 


Total population of Yashwantnagar 
the Ward- 449 

( Dambalipada ) from 
SC population - 00 Ramesh Dangate's 
ST population - 382 Home to Lakshman 

Tumbda's Home 


7 


7 


General - Woman 


- 


Total population of From TDCC Bank to 
the Ward- 453 Divekarwadi , 
SC population - 03 Bandepada , Suyog 
ST population - 222 society , upto Ajit 

Bhoye's Home 


North - Government 
Boys Hostel 
East - Yashwantnagar 
Smashan bhoomi 
South - Boundary Of 
Khand Gaon 
West - Zenith Steel 
Company 
North - Vikramgad 
Jawhar Road 
East- Boys Hostel 
South GabhalePada 
West - Shri Kashibhai 
Patel's House 
North -ShivajiChauk 
East- Shri Ghashiram 
Lohar's House 
South GabhalePada 


8 


8 


General - Woman 


- 


- 


Total population of All House From 
the Ward - 454 Anataraut's Home to 
SC population - 03 S.T. Stand and all 
ST population - 134 Building Behind Dr. 

Jethe . 


Scheduled Tribes 


9 


9 


- 


- Woman 


West - Bank of 


Maharashtra 
North -Balaji Complex 
East - Hanuman 
Temple 
South - Old 
Grampanchayat 
West - Forest Office 


- 


10 


Total population of From Kasturba 
the Ward- 523 Gandhi vidyalaya to 
SC population - 08 Ramesh Alshi , All 
ST population - 206 houses towards South 

of Dahanu Road , 
Police line , Marathi 
School , Kumbhar Ali , 
Mangel Ali to 
Shashikant Meher's 
Home 


10 


Scheduled Tribes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


११ 


Ward 


Extent of the ward 


Ward boundaries 


No. 


Name 
of the 
ward , 


Total Population of 

the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


If the seat is 
reserved for 

whom i.e. 
whether for 
S.C./S.T . or for 


if any 


women 
( Including S.C. 
woman S.T. 


woman or B.C.C. 

woman ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


11 


11 


Scheduled Tribes 


- 


12 


12 


Scheduled Tribes 


- 


( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
Total population of From Dr. Sudhakar North - ITI Vikramgad 
the Ward- 453 Patil's home to Swami | East- ZP School 
SC population - 04 Complex to Home of South -Sumati 
ST population- 89 Raju Bhanushali , Part Building 

of Behind and front West - Varlipada 
Road of Tahsil office . 
From Swami Complex 
to towards north side 
houses of warlipada 

road of vet . Dispensary 
Total population of From Rice mill of North - Boys Vanvasi 
the Ward- 434 Mangesh Ausarkar to Ashram 
SC population - 13 westsides road part of East - Jarimari Nagar 
ST population - 470 behind Tahsil Office . South - Bharat 
Warlipada , 

KrushiSeva Kendra 
Katkaripada , homes West - Veterinary 
towards westside of Hospital 

Dahanu Road 
Total population of From Namdev 

North -Deharje River . 
the Ward- 485 Jadhav's home to East - Varalipada 
SC population - 14 west side part of South -Dnyansadhana 
ST population - 258 Pandu chakar & School 

West - Deharje River 
Palatpada , Chawl of 
Atmaram Patil , 

Trimurti Farm . 
Total population of From Sambar Sir to North - Bank Of 
the Ward- 459 

Dnyansadhna School Maharashtra 
SC population - 00 & From Gavdevi East - Gabhalepada 
ST population - 165 Temple to Bharat South -Patilpada 

krushiseva Kendra . Chauk 
Sumati Bulding , From West - Bharti 
Anant Ausarkar's 

University 


13 


13 


General - Woman 


Jarimari nagar , 


- 


Scheduled Tribes 


14 


14 


- Woman 


- 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , 


शके १ ९ ४३ 


Ward 


Extent of the ward 


Ward boundaries 


No. 


Name 
of the 
ward , 


If the seat is 
reserved for 
whom i.e. 


Total Population of 

the Ward , 
Scheduled Castes 

population , 
Scheduled Tribes 

population 


if any 


whether for 
S.C./S.T . or for 


women 
( Including S.C. 
woman S.T. 


woman or B.C.C. 

woman ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


15 


15 


General 


- 


( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
home to Dr. Jethe's 
Home and in 
patilpadas west sides 
houses of Jawhar 
Vikramgad road upto 

old Kondwada 
Total population of From Sadashiv Patil North - Sona Wing 
the Ward- 520 to Sunil Guroda's 

Building 
SC population- 23 home , Swami 

East - Khand Road 
ST population - 318 Samarth Math & South -Umbarpada 
Gabhalepada 

West - Hotel 

Sukhsagar 
Total population of Umbarpada , 

North -Ausarkar's 
the Ward- 536 Bhavapada , 

House 
SC population - 03 Chikahalpada , From East - Gabhalepada 
ST population - 450 Sunita Ghodvinde to South -Vakadupada 

Chandrakant Patil's West - Man 
Home . All Houses Ashramshala 
around Petrol Pump , 

Rathadpada 
Total population of Wakdupada , 

North -Umbarpada 
the Ward- 526 Gorkhanpada , from East - Boundary Of 
SC population - 00 Shantaram Bhavar's Khand Goan 
ST population - 504 home to Service South -Onde Nala 
Center . 

West Boundary Of 
Man Gaon 


16 


16 


General 


- 


- 


Scheduled Tribes 


17 


17 


- 


- Woman 


Place : Palghar , 
Date : 22nd November 2021 . 


DR . MANIK GURSAL , 

Collector , Palghar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


